सहायक सरकारी अभियोक्ता, गट “अ” या 
संवर्गातील  अभियोक्त्यांची अतिरिक्त 
सरकारी अभियोक्ता गट “अ” पदावर 
पदोन्नतीने पदस्थापना करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः डीपीपी-१०१८/प्र.क्र.३४७/पोल-१० 
मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक: ३१ डिसेंबर २०२०. 


संदर्भ : संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, यांचे पत्र क्रमांक सअपदो/ 
१०८/१८५४/२०१८ दिनांक ०७.०९.२०१८. 


शासन आदेशा:- 

अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, यांच्या आस्थापनेवरील, सहायक सरकारी 
अभियोक्ता (वेतनश्रेणी एस-२०-५६१००-१७७५००) गट “अ” संवर्गातील, पुढील तक्त्यातील स्तंभ 
(2) मधील अभियोक्त्यांना अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता गट “अ” (वेतनश्रेणी एस-२३-६७७००- 
२०८७००) या पदावर, खुल्या (अराखीव) प्रवर्गात, प्रशासकीय हितास्तव व तात्पुरत्या स्वरुपात, 
याद्वारे, पदोन्नती देण्यात येत आहे. 
२. त्यास अनुलक्षून, स्तंभ (२) मधील पदोन्नत अभियोक्त्यांना स्तंभ (x) मधील महसुली विभाग 
वाटप करण्यात येत आहे. तसेच, त्यांना स्तंभ (४) मधील महसुली विभागांतर्गत स्तंभ (4) मधील 
ठिकाणी पदस्थापना देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. नाव प्रवर्ग । महसुली विभाग पदस्थापना 
(१) (२) (३) (४) (4) 
q श्री. सुनिलकुमार शिवाजीराव | खुला | नागपूर सत्र न्यायालय, 
गुजर गडचिरोली 
२ | श्री. आत्माराम किसन पाचरने | खुला ger विभाग सत्र न्यायालय, पुणे 
श्रीमती नीता रघुनाथ | खुला । नागपूर विभाग ।सत्र न्यायालय, 
पसारकर नागपूर 
४ श्री. देवेंद्र सदाशिव वैद्य खुला ।औरंगाबाद सत्र न्यायालय, 
विभाग औरंगाबाद 
षु श्री. चंद्रकांत आनंदराव जाधव | खुला | पुणे विभाग सत्र न्यायालय, 
कोल्हापूर 


BRA आदेशा क्रमांकः डीपीपी-१०१८/प्र.क्र.३४७/पोल-१० 


अ.क्र नाव प्रवर्ग । महसुली विभाग पदस्थापना 
g श्री. शोयळ अहमद खुला | नागपूर विभाग सत्र न्यायालय, 
नागपूर 

७ श्री. हेमंत यशवंत Asaph खुला ।पुणे विभाग सत्र न्यायालय, पुणे 
श्रीमती स्वाती Heat दांडेकर | खुला | कोकण-२ सत्र न्यायालय, ठाणे 

g Ase लो औरंगाबाद सत्र न्यायालय,बिड 

विभाग 

१० | श्रीमती उज्ज्वला नागेद्रकुमार | इमाव ।पुणे सत्र न्यायालय, 
बळे सोलापूर 

णि १ श्रीमती wt चंद्रशोखर | खुला | औरंगाबाद सत्र न्यायालय, 
नरवाडकर उस्मानाबाद 

१२ श्रीमती उज्जवला शिवराम | भज (ड) | कोकण-१ सत्र न्यायालय, 
गिते रायगड (अलीबाग) 

१३ | श्रीमती नसरीन गुलाबसाहेब | खुला । पुणे विभाग सत्र न्यायालय, 
मणेर कोल्हापूर 

१४ | श्रीमती देवेंद्र मधुकर athe । खुला | gel विभाग सत्र न्यायालय, पुणे 

१५ [at राजेंद्र यशवंतराव | इमाव । नाशिक विभाग सत्र न्यायालय, 
सुर्यवंशी नाशिक 

१६. ॥ नानाला वद करवे. ला नाशिक विभाग सत्र लनी न्यायालय, 

नाशिक 

१७ कवर रव वाळी oo औरंगाबाद सत्र न्यायालय, 
श्री. राजेंद्र वसंतराव बंगाळे nee हिगोली 

१८ ।श्री. शिवाजी सर्जराव | खुला औरंगाबाद सत्र न्यायालय, 
निंबाळकर विभाग औरंगाबाद 

qf ai. रविद्र राजाराम पाटील ।खुला । पुणे विभाग सत्र न्यायालय, पुणे 

go. _. श्री. राजेश & रामप्रसाद खुला ।अमरावती सत्र न्यायालय, 
जयस्वाल विभाग बुलडाणा 

२१ _ श्रीमती क्रांती सतिठाराव खुला | नागपूर सत्र न्यायालय, 
कुळकर्णी (मार्डीकर) गोंदिया 

२२ श्री.नितीन वसंतराव | खुला | कोकण-१ सत्र न्यायालय, 
कानीटकर रत्नागिरी 

२३ _ श्रीमती अनुराधा गोविद | भज-क | औरंगाबाद सत्र न्यायालय, 
कोकाटे नांदेड 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


BRA आदेशा क्रमांकः डीपीपी-१०१८/प्र.क्र.३४७/पोल-१० 


अ.क्र नाव प्रवर्ग | महसुली विभाग पदस्थापना 

२४ | श्रीमती मायावती अरूण अजा ।अमरावती सत्र न्यायालय, 
साबळे अकोला 

२५ ।श्रीमती रजनी महेश | भज-ब । पुणे विभाग सत्र न्यायालय, पुणे 
देशपांडे(नाईक) 

गती ee त र कु खुला | नागपूर विभाग | सत्र im न्यायालय, 

नागपूर 

२७ । श्रीमती स्वाती भास्कर | खुला । औरंगाबाद सत्र न्यायालय, 
कुलकर्णी (कबनुरकर) जालना 

२८ _ श्रीमती चंदा शालीकराम खुला । नागपूर विभाग ।सत्र न्यायालय, 
सोमकुंवर नागपूर 

२९ _ श्रीमती बबीता गुरुलिंगअप्पा खुळा | औरंगाबाद सत्र न्यायालय, 
संकाये लातूर 

३० श्रीमती सिंधु प्रभाकर शोट्टी| इमाव | औरंगाबाद सत्र न्यायालय, 
(नाडे) विभाग औरंगाबाद 


AN 
~~ 


2८ 


वरील अभियोक्त्यांची पदोन्नतीने नियुक्‍ती ही खाळील अटी व शर्तीच्या अधीन करण्यात येत 


उक्त पदोन्नती ही तात्पुरत्या स्वरुपाची असून ती महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या 
मान्यतेच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 


उक्त पदोन्नती ही मा.भारत सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या विशेष अनुज्ञा 
याचिका क्र.२८३०६/२०१७ या प्रकरणातील अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून देण्यात येत 
आहे. 


संचाळक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, यांनी पदोन्नत अभियोक्त्यांना तात्काळ 
कार्यमुक्त करावे आणि त्यांच्या पदोन्नतीने पदस्थापनेच्या ठिकाणी तात्काळ हजर 
होण्यासाठी संबंधितांना सूचना द्याव्यात. पदोन्नत अभियोक्त्यांनी त्यांच्या पदोन्नतीने 
पदस्थापनेच्या ठिकाणी तात्काळ रूजू व्हावे आणि पदभार स्वीकारल्यानंतर त्याचा अहवाल 
शासनास सादर करावा. 


पदोन्नत अभियोक्त्यांनी कोणत्याही परिस्थितीत अनधिकृतरित्या गैरहजर राहू नये. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन आदेशा क्रमांकः डीपीपी-१०१८/प्र.क्र.३४७/पोल-१० 


४. 


हा शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या छफणा.॥चीवा9५॥॥.2०९.1] या वेबसाईटवर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०१२३११५१०००४४२९ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


(२ SM STS ०८ ww AN 


८“? 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Kishor Shy. Bhal 
DN: c=IN, ०6 ent Of Mahi hte ‘Home 


Ki 5 h O r S h ya mM ra O ape उरत as £07a096af23d69cb2683d31183 


6८: 
8f9d61db36e6ca846c9 
B h a | e fa 0 serial INumber=94524ab889e2fa9e6bfeSe1e5842688 1 bc36b9 
68ffd0f45ce2d4bd3ff527ded2, Kishor Shyé hale 


Date: 2020.12.31 16:48:01 +05'30' 


(किशोर शामराव भालेराव) 
उप सचिव (विधि), गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 


संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
संबंधित अभियोक्ता (TasH, sary संचालनालय यांच्या मार्फत. 


मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. मंत्री गृह यंचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

पोलीस महासंचालक, म.रा., मुंबई. 

पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 

प्रधान सचिव व विधि परामर्शी, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई. 

प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 


१०) सह सचिव/ उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (सेवा), मंत्रालय, मुंबई. 
११) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 


१२ 
१३ 


निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 


१४) अपर मुख्य सचिव (अ. व सु.) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१५) निवड फाईल (पोल-१०). 


) 
) 
) 
) अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


